केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम आणि नियम सन 2005 नुसार अर्ज 


प्रति, 


जन माहिती अधिकारी 


प्ण्ण्ण्ण पंचायत 
ता. 


जि. 





अर्जदाराचे संपूर्ण नावः 








पत्ताः 





आवश्यक असलेला माहितीचा तपशीलः 
4. माहितीशी संबंधित कालावधी: 1 एप्रिल 2016 ते हा अर्ज निकाली निघेपर्यन्तचा 





2. आवश्यक असलेल्या माहितीचे वर्णन: 


क. 
ख. 


ग. 


3. माहिती 


ग्रामपंचायत कडील खालील माहिती द्यावी. 

ग्राम पंचायत विकास आराखड्याची (आमचे गाव आमचा विकास) प्रमाणित सत्यप्रत. 
सदर विकास आराखड्यात अंतर्भूत केलेल्या वित्तीय संसाधनांचा तपशील - म्हणजेच - 
वित्त आयोगाचा निधी, व इतर निधी जमा झाल्याच्या बँक पासबुक नोंदींची प्रमाणित 
प्र्त 

सदर विकास आराखड्यानुसार केलेल्या खर्चाचा तपशील - म्हणजेच - निविदा, देयके, 
धनादेश क्रमांक, पासबुक नोंदी, नोंदवही क्र. तीन मधील नोंदी, व लेखा परीक्षण 
अहवालाच्या प्रमाणित प्रती 


सदर आराखड्यातील कामांची छायाचित्रे (सीडी अथवा छापील) 
या अर्जाच्या उत्तराने माझे समाधान न झाल्यास ज्या अधिकाऱ्यांकडे प्रथम अपील 


करता येईल, अशा अधिकाऱ्याचे नाव, पदनाम, कार्यालयीन पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक 
टपालाद्वारे किंवा व्यक्तिशः आवश्यक आहे किंवा कसे - टपालाद्वारे 


4. टपालाद्वारे असेल तर त्याबाबतीत - शीघ्र टपालाने 


5. अर्जदार 


दारिद्ररेषेखाली असल्याचा पुरावा सोबत जोडला आहे / नाही. 


जर माझा माहितीसाठी अर्ज पूर्णपणे किंवा अंशत: दुसऱ्या एखाद्या माहिती अधिकाऱ्याकडे वर्ग 
करायचा असल्यास, माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ६(३) प्रमाणे कारवाई करुन व मला तशी 
सूचना देऊन विहीत मुदतीत अर्ज वर्ग करावा ही विनंती. 

या अर्जात मागितलेल्या माहितीसाठी जादा शुल्क देय असल्यास अशा शुल्काची रक्कम कशी ठरवली 
यासंबंधी संपूर्ण विवरणासहीत माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ७(३) (ए) व (३) (बी) नुसार 
कारवाई करावी ही विनंती. 


दिनांक: 
ठिकाण: 


वयम्‌ चळवळ 


अर्जदाराची स्वाक्षरी 





